Reg.No. NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 


शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ , अंक ३३ ] 


ते 


बुधवार , ऑगस्ट १५-२१ , २०१ ९/ श्रावण २४-३० , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ८ , किंमत : रुपये ३०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 
भाग एक - नागपूर 

विभागीय 


पुरवणी 


पृष्ठे 
नाही . 


अनुक्रमणिका 

पृष्ठे 
भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती , १-२ भाग एक - अ .- ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ, चार-ब 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 

विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 

व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका 
नियम व आदेश . 

बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ ., केवळ नागपूर ३-८ 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना.वि.पु.) म . शा . रा., अ . क्र . १३१९ . 


विधि व न्याय विभाग 


मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२, दिनांक १ जुलै , २०१९ 


क्रमांक मॅट - ५०१५- प्र . क्र .४३- का . १४. 


महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण , नागपूर येथे खालील अनुसूचित नमूद विधि अधिका- यांची सादरकर्ता अधिकारी ( बी पॅनल) या पदावर 
शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक १-७-२०१६ अन्वये प्रथमतः २ वर्षे कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती . उपरोक्त शासन अधिसूचना 
समक्रमांक दिनांक २-७-२०१८ अन्वये देण्यात आलेल्या मुदतवाढीचा कालावधी दिनांक २-७-२०१९ रोजी समाप्त होत आहे ; 

आता, सदर नियुक्तीस दिनांक ३-७-२०१९ पासून पुढील एक वर्षाचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा 
कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरीता तात्पुरत्या स्वरूपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 

अनुसूची 


अ . क्र . 


नाव 


पदनाम 


( १ ) 


१ 


२ 


( २ ) 
अॅड . प्रकाश एन . वारजुकर 
हरीहर 

कृ . 

पांडे 
अॅड . मोहम्मद इम्रानुल्ला खान 
अॅड . अनंत एम . घोगरे 


अॅड . 


( ३ ) 
सादरकर्ता अधिकारी ( बी पॅनल ) 
सादरकर्ता अधिकारी ( बी पॅनल ) 
सादरकर्ता अधिकारी ( बी पॅनल ) 
सादरकर्ता अधिकारी ( बी पॅनल) 


३ 


४ 


ना .- एक -१ ( १६१९ ). 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १५-२१ , २०१९ / श्रावण २४-३० , शके १९ ४१ 


अनुसूची - चालू 
( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


५ 


६ 


अॅड . विपिन अ. कुळकर्णी 
अॅड . आशुतोष प्र . पोतनीस 
अॅड . अनिष म . खडतकर 
अॅड . श्रीधर अ . सैनिस 


सादरकर्ता अधिकारी ( बी पॅनल ) 
सादरकर्ता अधिकारी ( बी पॅनल ) 
सादरकर्ता अधिकारी ( बी पॅनल ) 
सादरकर्ता अधिकारी ( बी पॅनल ) 


७ 


८ 


सदर नियुक्त्या महराष्ट्र विधि अधिकारी ( नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन ) नियम , १९ ८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन 
राहतील. 
वरील आदेश मागे घेण्याचा/त्यात दुरूस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

संजीव केळुसकर , 

अवर सचिव 


भाग १ ( ना.वि.पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १३२० . 


विधि व न्याय विभाग 


मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२, दिनांक ६ जुलै, २०१ ९ 


क्रमांक डिजीपी - १५१५ - प्र . क्र . ३६८ - का . १४. 


दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९ ०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम २४ (३ ) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी 
(नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम , १९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार भंडारा जिल्हा व सत्र न्यायालयाकरीता त्यांच्या नावासमोर 
दर्शविलेल्या पदावर खालील अनुसूचित नमूद विधि अधिका- यांची शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक ५-०७-२०१६ अन्वये, प्रथमतः २ वर्षे 
कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती . उपरोक्त शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक ०६-०७-२०१८ अन्वये देण्यात आलेल्या मुदत वाढीचा 
कालावधी दिनांक ६-०७-२०१९ रोजी समाप्त होत आहे . 

आता, सदर नियुक्तीस दिनांक ०७-०७-२०१९ पासून पुढील एक वर्षाचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षेपूर्ण होतील तो दिनांक 
यापर्यंतचा कालावधी , यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरीता तात्पुरत्या स्वरूपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 

अनुसूची 


अ.क्र . 


नाव 


पदनाम 


१ 


३ 


( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
अॅड . विनोद बलवंत भोले जिल्हा सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता 
२ अॅड . प्रमोद केवलराम भुजाडे सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 

अॅड . विश्वास गजानन तवले सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
४ अॅड . रमाकांत नंदलाल खत्री सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 

५ अॅड . दुर्गा सुरेश तलमले सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
सदर नियुक्त्या महराष्ट्र विधि अधिकारी ( नियुक्ती , सेवाशर्ती व मानधन ) नियम , १९ ८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन 
राहतील . 


वरील आदेश मागे घेण्याचा/त्यात दुरूस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

संजीव केळुसकर , 

अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १५-२१ , २०१९ / श्रावण २४-३० , 


शके १ ९ ४१ 


३ 


संकीर्ण 


अधिसूचना : 


नेमणुका , 


इत्यादी 


भाग १ ( ना.वि.पु.) म . शा . रा., अ . क्र . १३२१ . 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूअर्जन अधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ अन्वये थेट 

खरेदी पद्धतीने जमीन भूसंपादन करण्यासाठी अधिसूचना 


क्रमांक अका- भूसंपादन- कावि- २०५-२०१९. 


ज्याअर्थी, राजनांदगांव-नागपूर तिसरी रेल्वे लाईन करीता मौजा डव्वा, ता . गोरेगांव, जिल्हा गोंदिया येथील एकूण १६ गट , एकूण आराजी 
१.४१.४० हे . आर मी . जमीन शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण 

| ०३/२०१५ प्र . क्र . ३४ / अ-२/मुंबई-३२, दिनांक ३०-९ -२०१५ च्या अनुषंगाने थेट खरेदी 
पद्धतीने खाजगी जमीन संपादन करावयाचे आहे 


संपादन संस्थेचे नांव : -उप -मुख्य अभियंता (निर्माण), दक्षिण पुर्व मध्ये रेल्वे, नागपूर . 


प्रकल्पाचे प्रयोजन : - राजनांदगांव - नागपूर तिसरी रेल्वे लाईन करीता. 


शासन, महसूल व वन विभाग, परिपत्रक क्रमांक एलक्यूएन-०१-२०१७-प्र.क्र .१२- अ -२ , दिनांक २५-०१-२०१७ च्या अनुषंगाने उपविभागीय 
अधिकारी तथा भूअर्जन अधिकारी, तिरोडा यांच्या कार्यालयाकडून भूसंपादन संस्थेच्यावतीने खालील दिलेल्या अनुसूची नुसार खाजगी जमीन भूसंपादनासंबंधी 
खालील दिलेल्या अनुसूची नुसार प्रसिद्ध करण्यात येत आहे ; 


आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या नुसार खालील दिलेल्याप्रमाणे खाजगी जमीनी संपादनासंबंधी दस्तावेज व नकाशे उपविभागीय अधिकारी 
तथा भूअर्जन अधिकारी, तिरोडा यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहण्यास उपलब्ध राहील . 

अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


थेट खरेदी पद्धतीने जमीन संपादन करणे बाबत तपशील भूसंपादन मामला क्रमांक ६- अ- ६५-२०१८-२०१९ , 


मौजा डव्वा, तहसिल गोरेगांव, जिल्हा गोंदिया . 


अ . क्र . 


भूमापन 

किंवा गट क्रमांक 


संपादित क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३) 


हे . आर . मी . 


१ 


८ ९ / १ , ८ ९ / २ 


०.२ ९ .४० 


२ 


९ ० 


०.०३.०० 


३ 


७३ 


०.१३.६० 


४ 


७२ 


०.०८.४० 


५ 


७१ 


०.०६.६० 


६ 


७० 


०.०७.८० 


७ 


खुली जमीन 


०.०२.५० 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १५-२१ , २०१९/ श्रावण २४-३० , शके १९ ४१ 


अनुसूची-एक - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर . मी . 


८ 


९ १ 


०.१४.४० 


९ 


९ ४ 


०.०३.०० 


१० 


९ ८ 


०.० ९ .८० 


११ 


९९ 


०.०४.७० 


१२ 


खुली जमीन 


०.१२.२० 


१३ 


११५ 


०.१४.५० 


१४ 


११६ 


०.०३.९ ० 


१५ 


११७ 


०.०३.८० 


१६ 


११८ 


०.०३.८० 


एकूण आराजी 


१.४१.४० 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


संपादन संस्थेचे नाव 


उप मुख्य अभियंता (निर्माण) , द.पु.म. रेल्वे, नागूपर . 


प्रकल्पाचे प्रयोजन 


राजनांदगांव- नागपूर 

तिसरी रेल्वे लाईनकरीता. 


: 


समाजालामिळणारे लाभ 


: 


सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता गृहनिर्माण, आर्थिक रोजगार,पायाभूत सोईसुविधा 
याबाबात व इतर लाभ संबंधात . 


अनुसूची-तीन 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग 


: 


कुणीही व्यक्ती किंवा कुटूंब विस्थापित होत नाही. 


पाडणारी कारणे . 


अनुसूची- चार 


: 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) व त्या अनुषंगाने महसूल 
व वन विभाग , महाराष्ट्र शासन यांची अधिसूचना दि . १३ मार्च, २०१५ अन्वये 
सामाजिक प्रमाणनिर्धारणातून सूट . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १५-२१ , २०१९/ श्रावण २४-३० , शके १ ९ ४१ 


अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम निरंक 


( अ ) 


: 


( ब ) 


प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


( क ) 


: - निरंक 


ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 
विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे) 


टीप :-उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूअर्जन अधिकारी , तिरोडा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 

करता येईल 


जी . एम . तळपाडे , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 


तिरोडा : 


दिनांक ३० जुलै , २०१९ . 


भूअर्जन अधिकारी, तिरोडा. 


भाग १ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा ., अ . क्र . १३२२ . 

जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 
वाचा : (१) पोलीस अधीक्षक , भंडारा यांचे पत्र जा.क्र.जिविशा- अधिसूचना-२४६४ , दिनांक १२ जुलै २०१९. 


( २) मुंबई पोलीस अधिनियम सन १९ ५१ चा मुंबई पोलीस अधिनियम , क्र . २२ चे कलम ३७( १)(३ ). 


क्रमांक अका- १-१८दंड - कावसु 

-कावि - १०६७-२०१९. 


ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , भंडारा यांनी असे निदर्शनास आणून दिले आहे की, दिनांक १७-०७-२०१९ पासून दिनांक ०३-०८-२०१९ पर्यंत उच्च 
माध्यमिक तसेच माध्यमिक शालांत परीक्षा सुरू होत आहेत . जिल्ह्यातील सर्व परीक्षाकेंद्रावरील परीक्षा शांततेच्या वातावरणात पार पडतील व तेथील 
परीक्षार्थीना तणावमुक्त वातावरणात परीक्षा देणे शक्य होईल अशी व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. 


तसेच पावसाळा नक्षत्र लागला असल्याने शेतकरी हा आपल्या शेतीच्या धान पेरणीला लागलेला असून जिल्ह्यातील काही भागात रोवणी सुरू 
आहे. अशा वेळी बि- बियाणे तसेच खतांचा योग्य पुरवठा करणे तसेच विद्युत भारनियमन बंद करावे शेतक - यासाठी लाभकारी योजना घोषणा कराव्यात . 
दुष्काळग्रस्त भागात रोजगार उपलब्ध करुन दयावे अशा विविध मागण्यांना घेऊन राजकीय पुढारी ,मजूर वर्ग व शेतकरी वर्गाला हाताशी धरुन धरणे , 
मोर्चे, आंदोलन , निदर्शने आयोजित करण्याची शक्यता आहे. तरी जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणे आवश्यक आहे. त्यामुळे स्थानीक 
कायदा व सुवयस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


तरी जिल्ह्यात वाचा क्र .( १) अन्वये पोलीस अधीक्षक , भंडारा यांनी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू नये, शांतता व सुव्यवस्था कायम 
टिकून राहावी याकरिता दिनांक १६-०७-२०१९ चे ००.०१ वाजतापासून ते दिनांक ३१-०७-२०१९ चे २४.०० वाजतापर्यंत मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१९ ५१ चे कलम ३७ ( १)(३ ) अन्वये मनाई आदेश संपूर्ण भंडारा जिल्ह्यात लागू करण्याची शिफारस केली आहे. 

त्याअर्थी, मी , शान्तनु गोयल , जिल्हादंडाधिकारी , भंडारा म्हणून मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांतर्गत मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चा 
अधिनियम क्रमांक २२ चे कलम ३७ ( १)(३ ) अन्वये संपूर्ण भंडारा जिल्ह्यात खालील नमूद केल्याप्रमाणे मनाई आदेश जारी करीत आहे. 
( १ ) शस्त्र, सोटे , तलवारी , भाले, दंडे, बंदुका, सुरे, लाठ्या किंवा काठ्या किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल , अशी कोणतीही 

वस्तू बरोबर ठेवणे. 
ना .- एक -२ ( १६१९ ). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १५-२१ , २०१९/ श्रावण २४-३० , शके १९ ४१ 


( २) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 


( ३) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची उपकरणे किंवा साधने बाळगणे , जमा करणे, तयार करणे . 
( ४) व्यक्तींचे अथवा प्रेते किंवा आकृत्या किंवा प्रतिमा त्यांचे प्रदर्शन करणे. 
( ५ ) जाहिरपणे घोषणा करणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजविणे. 
( ६) अशा प्राधिका-यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल अशाकिंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्यामध्ये 

राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे, हावभाव करणे, सोंग करणे किंवा अशी चित्रे, चिन्हे, फलके 
किंवा इतर कोणत्याही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे, त्यांचे प्रदर्शन करणेकिंवा जनतेत त्यांचा प्रसार करणे . 


( ७) परीक्षा केंद्राच्या १०० मी . परीसरातील झेरॉक्स केंद्रे, एस.टी.डी. बुथ सुरू ठेवणे तसेच परीक्षा इमारतीच्या परीसरात मोबाईल फोन , लॅपटॉप 

पेजर ईत्यादिचा वापर करणे. 


आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी खालील आदेश काढणे आवश्यक आहे. त्याअर्थी मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ 
चे कलम ३७ (१)( ३) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , शान्तनु गोयल , जिल्हादंडाधिकारी, भंडारा याद्वारे संपूर्ण भंडारा 
जिल्ह्यात ५ किंवा अधिक व्यक्ती रस्त्यावर एकत्र जमण्यास मनाई करीत आहे . 


सोबतच असेही आदेश देत आहे की , हे आदेश शासकीय/निमशासकीय कर्मचा-यांच्या त्यांचे कर्तव्य काळात लागू होणार नाही. तसेच प्रेत यात्रा , 
विवाह व धार्मिक कार्यक्रम व यात्रा अंतर्गत काढण्यात येणा- या मिरवणुकीस लागू होणार नाही. विशेषरित्या मिरवणुकीबाबत व कार्यक्रमाबाबत परवानगी 
देण्याचे अधिकार त्यांचे क्षेत्रात , उपविभागीय दंडाधिकारी व तालुका दंडाधिकारी यांना राहील . 

वरील अधिसूचना दिनांक १६-०७-२०१९ चे ००.०१ वाजता पासून ते दिनांक ३१-०७-२०१९ चे २४.०० वाजतापर्यंत अंमलात राहील. 


सदर अधिसूचना माझे सही व शिक्यानिशी आज दिनांक १५-०७-२०१९ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


भंडारा : 


शान्तनु गोयल , 
जिल्हादंडाधिकारी , भंडारा. 


दिनांक १५ जुलै २०१ ९ . 


भाग १ ( ना.वि.पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १३२३ . 


BY DISTRICT MAGISTRATE 


UNDER SECTION 37( 1) AND ( 3) OF BOMBAY POLICE ACT , 1951 


ORDER 


No. Home- Desk -2B- Ws- 1552-2019. 


Whereas , it is considered necessary for the preservation of public peace and public safety in the 
entire jurisdiction of Wardha District to prohibit certain acts enumerated in para 2 and 3 below . 

Now therefore , I, Vivek Bhimanwar , District Magistrate, Wardha in exercise of the powers con 
ferred upon me under sub- section ( 1 ) of Section 37 of the Bombay Police Act, 1951 ( Bom. XXII of 1951) 
prohibit in the entire jurisdiction at Wardha District . 
( A ) The carrying of arms cudgels , swords , spears , bludgeons , guns , knives , sticks or lathis or any 

other article which is capable of being used for causing physical violence . 
(B ) The carrying of any corrosive substance or of explosives. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १५-२१ , २०१९/ श्रावण २४-३० , शके १९ ४१ 


(C ) The carrying collection and preparation of stones or other missiles or instruments ofmeans of 

casting or impelling missiles . 


(D ) The exhibition of persons or corpses of figures or emerges thereof. 

The Public utterance or cries, singing of songs , playing of music . 
(F ) Delivery of harangues , the use of gestures or mimetic representations and the preparation . 

Exhibition or dissemination of pictures , symbols, play - cards or any other object or thing which 
may in the opinion of such authority offend against decency of morality of undermine the 
security of or tend to overthrow the state . 


Further in exercise of the power conferred upon me by sub - section ( 3) of Section 37 of the Bombay 
Police Act, 1951 (Bom . XXII of 1951). I, prohibit any assembly or procession of five or more persons in the 
entire jurisdiction of Wardha district during the period in which this order is in force . 


This order shall come into force from 00.01 hours of 25-06-2019 to 24.00 hours of 09-07-2019 . 


This order shall not be applicable to public servant on duty , marriage or funeral processions and 
religious functions. 


Any contravention of order shall be punishable according to law . 


The Sub -Divisional Magistrate Wardha / Hinganghat/ Arvi is authorized to grant exemption from 
the above order and grant permission in suitable cases within his / her jurisdiction in consultation with 
local police authorities . 

This order shallbe promulgated by proclaiming it by beat of drums/ loudspeakers, by affixing copies 
of it at all Tahsil Offices , Police Stations. Municipal Councils and at conspicuous public places . 


Given under my hand and seal on this 24-06-2019 . 


Dated the : 24 June 2019 . 


ITT 9 (F1.29.g.) 7. 9. 27., 37. 55.9378 . 


UNDER SECTION 37 ( 1 ) AND ( 3 ) oF the BOMBAY POLICE Act, 1951 


ORDER 


No. Home- Desk - 2B -WS- 1694-2019. 


Whereas , it is considered necessary for the preservation of public peace and public safety in the 
entire jurisdiction of Wardha District to prohibit certain acts enumerated in para 2 and 3 below . 

Now therefore, I, Vivek Bhimanwar , District Magistrate , Wardha in exercise of the powers con 
ferred upon me under sub - section ( 1) of Section 37 of the Bombay Police Act 1951 (Bombay XXII of 1951) 
prohibit in the entire jurisdiction at Wardha District. 
(A ) The carrying of arms cudgels , swords, spears, bludgeons, guns knives , sticks or lathis or any 

other article which is capable of being used for causing physical violence. 
(B ) The carrying of any corrosive substance or of explosives. 
(C ) The carrying collection and preparation of stones or other missiles or instruments ofmeans of 

casting or impelling missiles . 
(D ) The exhibition of persons or corpses of figures or emerges thereof. 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १५-२१ , २०१९ / श्रावण २४-३० , शके १९ ४१ 


( E ) The Public utterance or cries, singing of songs , playing ofmusic . 
(F ) Delivery of harangues , the use of gestures or mimetic representations and the preparation . 

Exhibition or dissemination of pictures, symbols, play -cards or any other object or thing which 
may in the opinion of such authority offend against decency of morality of undermine the 
security of or tend to overthrow the state . 


Further in exercise of the power conferred upon me by sub - section ( 3) of Section 37 of the Bombay 
Police Act, 1951 (Bom . XXII of 1951). I prohibit any assembly or procession of five or more persons in the 
entire jurisdiction of Wardha district during the period in which this order is in force. 


This order shall come into force from 00.01 hours of 10-7-2019 to 24.00 hours of 24-7-2019 . 


This order shall not be applicable to public servant on duty , marriage or funeral processions and 
religious functions. 


Any contravention of order shall be punishable according to law . 

The Sub - Divisional Magistrate Wardha / Hinganghat / Arvi is authorized to grant exemption from 
the above order and grant permission in suitable cases within his /her jurisdiction in consultation with 
local police authorities. 


This order shall be promulgated by proclaiming it by beat of drums / loudspeakers , by affixing copies 
of it at all Tahsil Offices , Police Stations. Municipal Councils and at conspicuous public places . 


Given under my hand and seal on this 9-7-2019 . 


Wardha : 


VIVEK BHIMANWAR , 


Dated the : 9th July 2019 . 


District Magistrate , 


Wardha . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI 
BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI- 400 004. EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE. 


